C 


Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ९ ] 

गुरुवार , सप्टेंबर २४ , २०१५/ आश्विन २ , शके १९३७ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.). म. शा . रा ., अ. क्र . ८४ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


( १ ) शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्रमांक टी . एल. सी . १०७६- ६३९२३- म- ६ , दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा ) याचे कलम ४, पोट - कलम ( १) चे खंड ( ५) आणि (६ ) या खालील राज्य शासनास 
असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करुन मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी , भंडारा जी अधिसूचना 
काढण्याचे योजिले आहे , त्या अधिसूचनेचा मसूदा उक्त कलम ४ , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणेतिचा परिणाम होण्याचा 
संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसूदा 

दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०१५ नंतर विचारात घेतला जाईल . 
( २) उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात घेतल्या जातील . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक कार्या-३ - सअभूअ - कावि - १५२५- २०१५. 


शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्रमांक टी .एल . सी . १०७६- ६३९२३- म - ६ , दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) याचे कलम ४, पोट- कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि (६ ) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करुन मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे ५ नोव्हेंबर , २०१५ पासून . 

( अ) भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील पहेला या गावाची दोन गावामध्ये विभागणी करुन त्याच्या सिमामध्ये बदल करीत आहे ; 
आणि ( ब ) असा निदेश देत आहे की , 

( १ ) यापूर्वी पहेला गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते २०७ व २१७ ते ५६१ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी समाविष्ट असलेले 
स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील पहेला नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . 

( २ ) उरलेले भूमापन क्रमांक २०८ ते २१५ व २१६ / १ ते २१६/ २ आणि या संबंधित येणारे रस्ते व नाले यासह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र 
भंडारा जिल्ह्याच्या भंडारा तालुक्यातील मौदी ( पुनर्वसन ) या नावाने ओळखण्यात येईल . 


पग, 


भंडारा : 
दिनांक २४ सप्टेंबर , २०१५ . 
ना .- एक -१ ( १६५३ ). 


धीरजकुमार , 
जिल्हाधिकारी, भंडारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २४ , २०१५ / आश्विन २ , शके १९३७ 


भाग १ ( असा .) ( ना .वि .पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ८५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


( १) शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्रमांक टी . एल . सी . १०७६- ६३९२३ - म - ६ , दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन 


महसूल अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा ) याचे कलम ४, पोट - कलम (१ ) चे खंड (५ ) आणि ( ६ ) या खालील राज्य शासनास 
असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करुन मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी , भंडारा जी अधिसूचना 


काढण्याचे योजिले आहे , त्या अधिसूचनेचा मसूदा उक्त कलम ४ , पोट- कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव 


असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसूदा 
दिनांक २३ ऑक्टोबर , २०१५ नंतर विचारात घेतला जाईल . 


( २) उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात घेतल्या जातील . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक कार्या-३- सअभूअ- कावि - १५२६- २०१५ . 


शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग, क्रमांक टी . एल. सी . १०७६-६३९२३ -म -६, दिनांक १ जुलै , १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा ) याचे कलम ४ , पोट- कलम ( १ ) चे खंड ( ५ ) आणि ( ६ ) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करुन मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे ५ नोव्हेंबर, २०१५ पासून . 


( अ ) भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील कोसमबोडी या गावाची दोन गावामध्ये विभागणी करुन त्याच्या सिमामध्ये बदल करीत आहे ; 


आणि ( ब ) असा निदेश देत आहे की , 


( १ ) यापूर्वी कोसमबोडी गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्र . १ ते ६४/ १ , ६५, ६६/ १, ६७/ १, ६८ , ८०/ १ , ८१ आणि या व्यतिरिक्त रस्ते , नाले व 


नदी समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील कोसमबोडी नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . 


( २ ) उरलेले भूमापन क्रमांक ६४/ २, ६६ / २, ६७/ २, ६९ ते ७९ , ८० / २ , ८२ ते ८४ आणि या संबंधित येणारे रस्ते व नाले यासह समाविष्ट असलेले 


स्थानिक क्षेत्र भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील चिचखेडा ( पुनर्वसन ) या नावाने ओळखण्यात येईल . 


भंडारा : 
दिनांक २४ सप्टेंबर , २०१५ . 


धीरजकुमार , 
जिल्हाधिकारी, भंडारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING ,STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 . 


